केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग 
व्यवस्थापन (PFMS) अंतर्गत बँक खाती 
उघडण्याकरीता आयडीबीआय (IDB) बँकेस 
मान्यता देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 


वित्त विभाग 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.१२०/२०२३/कोषा.प्रशा.५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :१) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५११/२०२०/कोषा प्रशा ५,दि.१३.०८.२०२० 
२) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५११/२०२०/कोषा Wall ५,दि.०६.११.२०२० 
३) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.८४/२०२१/कोषा Wall ५, दि.१५.०९.२०२१ 
8) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.८४/२०२१/कोषा Wall ५, दि. ०७.१०.२०२१ 


प्रस्तावना : 


आयडीबीआय (॥0)8॥ या बँकेच्या भाग भांडवलापैकी ४६.४६% भाग भांडवल भारत 
सरकारच्या तर ५०% भाग भांडवल भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या मालकीचे आहे. भारतीय 
आयुर्विमा महामंडळ हे पूर्णत: भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी असल्यामुळे प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्षरित्या 
आयडीबीआय बँकेचे ९७.४६% भाग भांडवल हे भारत सरकारच्या मालकीचे आहे. या पार्श्वभूमीवर 
उपरोक्त “वाचाः मधील अनुक्रमांक १ समोर नमूद वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 
आयडीबीआय बँकेस सर्व शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम / महामंडळ 
यांच्याकडील अतिरिक्‍त निधी गुंतवणूकीस मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


२. आयडीबीआय बँकेने शासनासोबत उचित करार केला असून, सदर बँकेस आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांचे वेतन व भत्ते प्रदानाच्या प्रयोजनासाठीचे कार्यालयीन बँक खाते तसेच 
निवृत्तीवेतन प्रदानाकरीता निवृत्तीवेतन धारकाचे वैयक्तिक बँक खाते उघडण्यास उपरोक्त “Arar 
मधील अनुक्रमांक २ समोर नमूद वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्राधिकृत देखील करण्यात 
आलेले आहे. 


३. उपरोक्त ‘ara मधील अनुक्रमांक ३ व ४ समोर नमूद वित्त विभागाच्या शासन निर्णयांन्वये 
केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभागांच्या 'सिंगळ नोडल एजन्सी" यांना 
अनुक्रमे (अ) स्टेट बँक ऑफ इंडिया किंवा इतर कोणतीही राष्ट्रीयकृत बँक (ब) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 
Domestic Systemically Important Banks म्हणून घोषित केलेल्या (i) आयसीआयसीआय बँक 
(i) एचडीएफसी बँक या खाजगी बँकांमध्ये खाती उघडण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. वस्तुत: 
सिंगळ नोडल एजन्सीचे केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठीचे बँक खाते हे शासकीय बँकिंग व्यवहारांचाच 
एक भाग असल्यामुळे असे खाते आयडीबीआय बँकेमध्ये उघडण्यास कोणतीही अडचण नव्हती. 
तथापि, उपरोक्‍त “वाचा? मधील अनुक्रमांक ३ समोर नमूद वित्त विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये 
अनावधानाने आयडीबीआय बँकेचा उल्लेख न आल्यामुळे याबाबत स्पष्टता करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.१२०/२०२३/कोषा.प्रश्ा.५ 


शासन निर्णय : 


वित्त विभाग शासन निर्णय दि. १५ सप्टेंबर, २०२१ मधील परिच्छेद १ (अ) मध्ये नमूद बँकांच्या 
यादीमध्ये आयडीबीआय (IDB)? या बँकेचा समावेश करण्यात येत आहे. तसेच परिच्छेद २ (अ) मध्ये 
नमूद बँकांच्या यादीमध्ये आयडीबीआय (IDB)? बँकेचा समावेश करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३११२२१८५२३०१५०५ असा आहे. प्रस्तुत 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RUPALI KASHINATH SAWANT 
IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, FINANCE 


RUPALI KASHINATH 0५" 
2.5.4.20=6c3a3903792b1204545e0d84bef8ba7fel 14691 fdf973fd 
laharasht 


9e12aa8c0b4498cab, postalCode=400032, Mi 


| 
rialNumber=97D8A8764FACS 12B66CDC7CFC1 1 9ESEEE2E6B94 
SAWA NT 74F AAB5FSBDB3DBD4D88C763E, cn=RUPALI KASHINATH 
SAWANT 
Date: 2023.11.22 18:57:06 +05'30 


(रुपाली सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

३. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, 

४. मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, 

५. सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य. 

८. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 

९. मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख 
१०. प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 

११. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई 

१२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
१३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

१५. आयुक्त, आयकर (TDS) TARTS, मुंबई ४००००२ 

१६. आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन*, नागपूर ४४४००१ 

१७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई 

१८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

१९. सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 

२०. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्‍त यांचे कार्यालय, मुंबई 
२१. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 

२२. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.१२०/२०२३/कोषा.प्रश्ा.५ 


२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
२३१. 
३२. 
33. 


विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

संचाळक , लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 
संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा संचालनालय, नवी मुंबई 
सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखा मुंबई / पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

निवड नस्ती कोषा प्र.५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


